ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगांव 
मौजे नायगांव, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे 
महाज्योती संस्थेमार्फत मुलींकरिता निवासी 
प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. महाज्योती २०२२/ प्र.क्र.१४/ संस्था (महाज्योती), 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. १३९, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०७.०३.२०२२ 

संदर्भः:- 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर यांचा दि. २६.०२.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना- 

महाज्योती ही स्वायत्त संस्था असून विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग तसेच इतर वंचित व दुर्लक्षित घटकातील युवक/ युवतींसाठी विविध उपक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी महाज्योती या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. महाज्योती 
अंतर्गत २०० मुलींसाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) व अन्य स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी 
निवासी स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण संकुल उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय- 

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगांव मौजे नायगांव, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे 
महाज्योती संस्थेमार्फत २०० मुलींकरिता राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) व अन्य स्पर्धा परीक्षेच्या 
प्रशिक्षणासाठी निवासी स्पर्धा प्रशिक्षण संकुल उभारण्यास तसेच सदर जागेच्या विनियोगासाठी 
इमारत सुधार व नवीन बांधकाम व इतर सर्व सोई सुविधा उपलब्ध करून घेऊन प्रशिक्षण केंद्र सुरु 
करणे व चालविणे या करिता खालील प्रमाणे अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे. :- 


(रुपये लाखात) 


अक्र कार्य तपजील अंदाजित 
खर्च 


१. ।१०० विद्यार्थिनींना | इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील उजव्या बाजूस | रु.३००.०० 
निवासाची व्यवस्था | खुल्या जागेत १०० विद्यार्थिनीकरिता ५० रूम बांधणी 
करणे. करणे. 

(एकारूम मध्ये २ विद्यार्थिनी या प्रमाणे) 


२. ।१००विद्यार्थिनींना | एकूण५० रूम मध्ये प्रत्येको? टेबल, २ खुर्च्या, २| रु.५०.०० 
निवासाची व्यवस्था | कपाट, २ कॉट, २ गाद्या 

करणे.(रूम (याकरिता एकारूम करिता एकूण अंदाजित खर्च 
फर्नीचर/सुविधा) | रु.१०० हजार प्रमाणे) 


३. | इमारत डागडूजी | बाथरूम, रंगकाम, इलेक्ट्रीक व इतर बाबी (CCTV, | रु.१००.०० 
अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी) 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्योती 2022/ प्र.क्र. १४/ संस्था (महाज्योती), 


४. ।कार्यालयीन सोई-| टेबल, खुर्च्या, कपाट, संगणक, इंटरनेट सुविधा, | रु.१००.०० 
सुविधा / उपकरणे | रंगकाम, इलेक्ट्रकल व इतर बाबी 
(CCTV, अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी) 

५. | मेस ऊभारणी डायनिंग टेबल, खुर्च्या सेट, केटरर्स व्यवस्था, | रु.१००.०० 
जेवणथाळ्या, वाट्या, ग्लास, चमचे इत्यादी 
साहित्यसंपूर्ण व्यवस्था करणे 

६. । डिजिटल ३ क्लासरूम मधील डेस्क बेच, प्रोजेक्टर, Inter- | रु.१००.०० 

क्लासरूम व्यवस्था | 89४७ पॅनेल, टेबल, इंटरनेट सुविधा व इतर बाबी 
(प्रत्येकी ५० लक्ष खर्च प्रमाणे) 
७. | वाचनालय ५० बैठक व्यवस्थेसह टेबल, खुर्च्या, पुस्तक कपाट, | रु.२००.०० 
व अभ्यासिका संगणक, इंटरनेट सुविधा, रंगकाम, इलेक्ट्रकल व 
इतर बाबी (CCTV, अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी 
(प्रत्येकी१००.०० लक्ष या प्रमाणे दोन अभ्यासिका) 
८. | वाचनालय एकूण १ लक्षपुस्तके अभ्यासिकेकरिता रु.२००.०० 
व अभ्यासिका 
करीता पुस्तक 
खरेदी 

९. | प्रशिक्षणासाठीमैदान | प्रशिक्षणासाठी मैदान व्यवस्था तयार करणे रु.१००.०० 

व्यवस्था 

ba सुसज्ज व्यायाम | व्यायाम शाळा उभारणी व साहित्य खरेदी करणे रु.१००.०० 

शाळा बांधणी 

a सभागृह बांधणी | सभागृह बांधणी करिता प्रेक्षाग्ह उभारणी व इतर | रु.४५०.०० 
आवश्यक बैठक व्यवस्था व साउंड व्यवस्था 

१२. | प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेच्या | रु.६००.०० 

नवीन जमीन खरेदी | शोजारी लागून असलेली मोकळी जागा 
एकूण अंदाजित खर्च रु.२४००.०० 
०२. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगांव मौजे नायगांव, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे 


महाज्योती संस्थेमार्फत २०० मुलींकरिता वरील प्रमाणे रु. २४.०० कोटींच्या मर्यादित खर्चास याद्वारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर इमारत ही पर्यटन विभागाच्या अधिनस्त, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची आहे. 
तरी, सदर जागा महाराष्ट्र पर्यटन विकस महामंडळाकडून हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही 
महाज्योती संस्थेने लवकरात लवकर करावी, अथवा सदर जागा कार्यान्वित करण्याकरिता 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून ना- हरकत प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करून 
घेण्याच्या अटीच्या आधिन राहून सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या वर्षातील उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्योती २०२२/ प्र.क्र. १४/ संस्था (महाज्योती), 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०८१७५२४३९३३४ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2022.03.08 17:54:12 +05'30' 


(सि.अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती संस्था, नागपूर 

२. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. राज्यमंत्री , इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. निवडनस्ती (संस्था) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


